RNI No . MAHBIL / 2009/ 39966 
Reg.No. MH /MR / South - 357/ 2012 - 14 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९- १५ , २०१४/ आश्विन १७- २३, शके १९३६ [ पृष्ठे १५ किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले. - ( १) उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडील पत्र क्रमांक निवडणूक /विसनिय / 

२०१४ , दिनांक १९ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे पत्र . 
(२) शासनाचे उप सचिव , गृह विभाग , महाराष्ट्र शासन , मुंबई यांजकडील अधिसूचना 

क्रमांक ईएक्सपी . ०११४ / प्रक्र . २४५/विशा - २, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ . 


आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल - २/ वि . सा .नि / २०१४. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग , मुंबई यांजकडील अधिसूचना क्रमांक 
ईएक्स / एम -०११४ /प्र .क्र . १४५/विशा -२, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक , 
२०१४ च्या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेले स्थायी निगरानी पथक ( Static Surveillance Team) यांच्या प्रमुखांना नामनिर्देशन सुरू 
झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक २० सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीकरिता व फिरते 
पथक ( Flying Squad) यांच्या प्रमुखांना निवडणुकीच्या घोषणेपासून म्हणजेच दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २२ ऑक्टोबर 
२०१४ या कालावधीकरिता तसेच त्या त्या विधानसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना मतदान संपण्याच्या ४८ तास म्हणजेच 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सायंकाळी ६- ०० ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत आणि सहायक निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या संपूर्ण कालावधीकरिता म्हणजेच दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१४ पर्यंतच्या 
कालावधीकरिता विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ ( सन १९७४ चा अधिनियम २) च्या कलम 
१२९ , १३३, १४३ व १४४ खालील शक्ती प्रदान करणेबाबत कळविण्यात आलेले आहे : 

त्याअर्थी, मी , राधाकृष्णन बी ., जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सोबत जोडलेल्या यादीतील विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१४ च्या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेले स्थायी निगरानी पथक ( Static Surveillance Team) यांच्या प्रमुखांना नामिर्देशन 
सुरू झालेल्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक २० सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीकरिता व फिरते 
पथक ( Flying Squad) यांच्या प्रमुखाना निवडणुकीच्या घोषणेपासून म्हणजेच दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक 


भाग एक - अ -( को .वि. पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९- १५, २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


२२ ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीकरिता तसेच त्या त्या विधानसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना मतदान सपण्याच्या 
४८ तास म्हणजेच दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सायंकाळी ६- ०० ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत आणि सहायक 
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या संपूर्ण कालावधीकरिता म्हणजेच दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ ते 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१४ पर्यंतच्या कालावधीकरिता विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ 
( सन १९७४ चा अधिनियम २) च्या कलम १२९, १३२, १४३ व १४४ खालील शक्ती या आदेशाद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे : 

(9 ) fooed 720h (Flying Squads) 
२६३ - दापोली 

(१) श्री. एन . एस . सगट , निवासी नायब तहसीलदार, दापोली 
( २) श्री . बी . वाय . भाबड , मंडळ अधिकारी, दापोली 
(३ ) श्री . गारुडकर, नायब तहसीलदार, मंडणगड 
( ४) श्री . एस . व्ही . नाईक , मंडळ अधिकारी, मंडणगड 
( ५) श्री . एच. पी . जगताप , महसूल नायब तहसीलदार, खेड 

( ६) श्री . एस . के . खेडेकर, मंडळ अधिकारी, खेड 
२६४ - गुहागर 

( १) श्री . रविंद्र वाळके , निवासी नायब तहसीलदार, तहसीलदार कार्यालय , खेड 
( २) श्री . आर. पी . मोहिते , मंडळ अधिकारी, धामणंद , तहसीलदार कार्यालय , खेड 
( ३ ) श्री . एस . बी . गांगड , मंडळ अधिकारी, मार्गताम्हाणे, तहसीलदार कार्यालय, चिपळूण . 

( ४ ) श्री . एस. के . गुरव, मंडळ अधिकारी , हेदवी , तहसीलदार कार्यालय, गुहागर 
२६५ - चिपळूण . . ( १) श्री . शंकर गणपत कदम, क . सहा., जि .प . बांधकाम विभाग, चिपळूण . 

(२) श्री . धुमाळ मिनेश मधुकर, क . सहा . जि .प. बांधकाम विभाग , चिपळूण. 
( ३) श्री . हरिदास ज्ञानू जाधव, उप अधीक्षक, गटविकास अधिकारी, पं. स . देवरुख , 

ता . संगमेश्वर . 
२६६ - रत्नागिरी 

( १ ) श्री . तडवी, मंडळ अधिकारी, मालगुंड सध्या खनिकर्म निरीक्षक , जिल्हाधिकारी कार्यालय , 

रत्नागिरी . 
( २) श्री . टी . जी . सावंत, मंडळ अधिकारी , माभळे 

( ३) श्री . ए. व्ही . बावधनकर , मंडळ अधिकारी, पाली 
२६७ - राजापूर 

( १) श्री . एस . डी . गांधी, मंडळ अधिकारी, ओणी, तालुका राजापूर 
( २) श्री . व्ही . डी . सरफरे, मंडळ अधिकारी नाटे, तालुका राजापूर 
( ३) श्री . के . ओ. चव्हाण, मंडळ अधिकारी, भांबेड , तालुका लांजा. 
( ४) श्री . ई. एस . कनावजे, मंडळ अधिकारी, कोंडगाव , 

तालुका संगमेश्वर ( देवरूख ) 

( २ ) स्थिर सर्वेक्षण पथक ( Static Surveillance Team) (SSS ) 
२६३ - दापोली . . बुरोंडी चेकपोस्ट , ता . दापोली 

( १) श्री . व्ही . व्ही. वैशंपायन, मंडळ अधिकारी, बुरोंडी 
(२ ) श्री . ए. एस . पावरी, तलाठी , दापोली , 
वेळवी चेकपोस्ट , ता . दापोली 
( १) श्री . व्ही . पी . काणे, मंडळ अधिकारी , वेळवी 
( २) श्री . व्ही . डी . जाधव, तलाठी, जामगे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९- १५, २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


३ 


२६४ - गुहागर 


२६५ -चिपळूण 


. . 


मंडणगड चेकपोस्ट , 
( १ ) श्री . पी . बी . लाड, मंडळ अधिकारी , देव्हारे 
( २) श्री . व्ही . डी . शिगवण, तलाठी , सोवेली. 
म्हाप्रळ चेकपोस्ट , ता . मंडणगड 
( १ ) श्री . एस . जी . कुळे, मंडळ अधिकारी, म्हाप्रळ 
( २) श्री . आर . व्ही . खांडेकर , तलाठी, पणदेरी . 
भरणे चेकपोस्ट , ता . खेड 
( १) श्री . एस.ई. इंगळे, मंडळ अधिकारी, भरणे 
( २ ) श्री . उतेकर , तलाठी, भरणे 
( १) श्री . व्ही . ए. गिरी, अ. का . तहसीलदार कार्यालय , खेड 
( २) श्री . बी . बी . आंबवकर , मंडळ अधिकारी, वहाळ , तहसीलदार कार्यालय, चिपळूण . 
(३ ) श्री . एस . एन . वरवडेकर , मंडळ अधिकारी , आबलोली 
( अ) कुंभार्ली चेकपोस्ट , 
( १ ) श्री . एस . टी . चव्हाण , आरेखक , श्रेणी-१ , 
( २) श्री . एस . के बंगाल, लघुटंकलेखक , जलसंपदा विभाग , कार्यकारी अभियंता , 

कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापन विभाग , अलोरे 
( ब ) गणेश खिंड, चेकपोस्ट , 
( १) श्री . एस . डी . गांगड, मंडळ अधिकारी, मार्गताम्हाणे 
( २) श्री . मनोज मो . शिरगांवकर , वरिष्ठ लिपिक , न . पा ., चिपळूण 
( क ) आंबव चेकपोस्ट , 
( १ ) श्री . दत्ताराम राजाराम कदम , उप अधीक्षक , गटशिक्षण अधिकारी, 
____ पंचायत समिती, संगमेश्वर . 
( २) श्री . वेतोस्कर एस . एस ., शाखा अभियंता, पाणीपुरवठा कार्यालय , 

पंचायत समिती , देवरुख. 
( १ ) श्री . व्ही . डी . बिजीतकर, मंडळ अधिकारी, तरवळ 
( २ ) श्री . एच . एल . सावंत, मंडळ अधिकारी, फुणगुस 
( ३ ) श्री . ए . डी . सोनवणे, मंडळ अधिकारी , पावस 
( ४) श्री . व्ही . एस . गांगण, शाखा अभियंता , कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी 
( ५ ) श्री . ए. ए. फडनाईक , शाखा अभियंता , मार्गप्रकल्प विभाग, रत्नागिरी 
( ६ ) श्री . आर. के . जोगी, नगर भूमापन अधिकारी, रत्नागिरी 
( ७) श्री . अनिल हरी चिले, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी , पेठकिल्ला, रत्नागिरी 
( ८ ) श्री . ओ. डी . बनसोडे, मत्स्यविकास अधिकारी, रत्नागिरी 
( १) श्री . आर . डी . सागवेकर , मंडळ अधिकारी, कोंडये तर्फे सौंदळ , तालुका राजापूर 
( २ ) श्री . एस . के . कांबळे, मंडळ अधिकारी, जैतापूर, तालुका राजापूर 
( ३ ) श्री . एम . एस . पांड्ये , मंडळ अधिकारी, साटवली, तालुका लांजा . 


२६६ - रत्नागिरी 


२६७ - राजापूर 


भाग एक - अ -( को . वि .पु .) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९- १५, २०१४ / आश्विन १७- २३, शके १९३६ 

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक - २०१४ च्या झोनची माहिती 

मतदारसंघाचा क्रमांक व नाव २६३ - दापोली विधानसभा मतदारसंघ 
अ. क्र . झोनचे नाव क्षेत्रिय अधिकाऱ्याचे नाव, हुद्दा व कार्यालय 

समाविष्ट 

मतदान केंद्र 
( १) ( २) 

( ३ ) 
१ केळशी . . (१) श्री . एम . यू. नागदिवे , कृषी अधिकारी, तालुका कृषी विभाग, दापोली ९ 

९४२२४७७०३१. 
२ आडे 

श्री . आर . एन. चौधरी, तालुका कृषी अधिकारी , दापोली 

९०११६८२९१६. 
आजर्ले 

श्री . जे . एस . घोडके , उप विभागीय कृषी अधिकारी, दापोली 

९४२००७१४२८ . 
कांगवई 

श्री . निलेश गिम्हवणेकर , आरोग्य पर्यवेक्षक, पं. स., दापोली 

९४२०९०६९९१. 
वेळवी 

श्री . व्ही . एस . हरोळीकर, उप विभागीय अभियंता , 
लघुसंचिन जलसंधारण उप विभाग , दापोली , 

९४०३८०००६४ . 
टांगर 

डॉ . एम . एस . देवगुणे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, दापोली ९ 

९०११२१०१०१. 
ताडील 

श्री . एस . आर. परदेशी, शाखा अभियंता , जिल्हा परिषद ग्रा . पा .पु., 
उप विभाग , दापोली 

९४२२०५४४५२ . 
विसापूर . . श्री . आर . टी . धावट , कृषी अधिकारी, पंचायत समिती , दापोली 

९४०३३६०९०३ . 
पालगड 

श्री . आर. के . बांगर , सहा . निबंधक सहकारी संस्था , दापोली 

९४२११२३७१३ . 
१० हर्णे 

श्री . व्ही . जी . शानबाग , उप विभागीय अधिकारी, मार्गप्रकल्प क्र . १ , 
दापोली. 

९४०४९३५८९५. 
११ मुरूड . . . डॉ . आर . ए. देसाई, उप अभियंता , जिल्हा परिषद , ग्रामीण पाणीपुरवठा ८ 

उप विभाग , दापोली . 

८००८८९४९९९ . 
कॅम्प दापोली . . श्रीमती संजिवनी दळवी, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत , दापोली 
उन्हवरे 

श्री . डी . पी . जालगावकर , शाखा अभियंता, जि .प. उप विभागीय, दापोली ११ 

९४२२३७१७९० . 
___ फणसू 

श्री . व्ही . एस . चवंडे, शाखा अभियंता , सा . बां . उप विभागीय, दापोली १० 

९४२२४३२१२२ . 
१५ टाळसुरे . . . श्री . ए. एस . शेंडे, शाखा अभियंता, जि .प. ग्रामीण पाणीपुरवठा, विभाग , ९ 

दापोली . 

९४२२३८२८३१ . 
जालगाव 

श्री . टि . एस . सुब्बोराज , उप विभागीय अधिकारी , सार्वजनिक बांधकाम , ६ 
उप विभाग, दापोली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९ - १५, २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


(३ ) 


( १) 
१७ 


(२) 
उंबर्ले 


१८ 


बुरोंडी 


१९ 


कोळथरे 


दाभोळ 


भोपन 


भडवले 


वेळास 


देव्हारे 


पणदेरी 


मंडणगड 


. . 


म्हाप्रळ 


पालघर 


पालवणी 


(४ ) 
श्री . बी . व्ही . पाटील, स. अ . लघु सिंचन जलसंधारण उप विभाग, दापोली ९ 
९४२२०५४४५४ . 
श्री . मोरे, पी . एन . स्थापत्य अभि . पतन उप विभाग , दापोली 
९६२३२१५४९७. 
श्री . जोशी, उप अधिक्षक , भूमी अभिलेख, दापोली 
श्री . खोत , गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती, दापोली 
८९७५७७५५७१ . 
श्री . एस . व्ही . घाटगे, सहा. पत्तन अभियंता, पत्तन उप विभाग , दापोली । 
९८२२३१७१२४ . 
श्री . ए. एस . सरदेसाई , क . अभियंता, बांधकाम उप विभाग, दापोली 

श्री . जे . बी . दामले, शाखा अभियंता, सा . बां . उप विभाग , मंडणगड 
__ श्री . एस . जी . जाधव, सह . गट विकास अधिकारी, पं .स ., मंडणगड 

श्री . आर. जी . कोडापे , विस्तार अधिकारी, पं . स., मंडणगड . 
श्री . डी . एन . सपकाळे, शाखा अभियंता, जि .प. बांधकाम, मंडणगड 
श्री . आर. एम . दिघे , गट विकास अधिकारी, प. स ., मंडणगड 
श्री . पी . जी . मतसूद , शाखा अभियंता, सा . बां . उप विभाग, मंडणगड 
श्री . पी . के . पानगे, गट शिक्षणाधिकारी , पं. स ., मंडणगड 
श्री . के . डब्ल्यू . पाताडे, उप विभागीय अभियंता, सा . बां . मंडणगड 
श्री . आर . एल . कदम, उप अधिक्षक , भूमी अभिलेख, खेड 
९९६९१६९१८८ . 
श्री . बी . डी . जुंधळे, कृषी अधिकारी , पं. स ., खेड 
८२७५३९२२३३ . 
श्री . एन . डी . गावीत, उप अभियंता , सा . बां . उप विभाग, खेड 
श्री . एम . एच . माने, शाखा अभियंता, उप विभागीय अधिकारी, 
नातूवाडी प्रकल्प . 
श्री . एस . डी . चव्हाण, शाखा अभियंता , जि .प . बांधकाम , खेड 
श्री . डी . पी . कदम , शाखा अभियंता , उप विभाग, सा . बां . उप विभाग, खेड १० 
९४२२४२९९३३ . 
श्री . आर. डी . यादव, शाखा अभियंता, उप अभियंता , जि .प. ग्रा. पा .पु., 
उप विभाग , खेड . 
९९२१४६५६७७. 
श्री . आर . व्ही . ठोंबरे, शाखा अभियंता, उप विभागीय अधिकारी , 
नातूवाडी प्रकल्प भरणे, खेड . 
श्री . एस . के. पाटील , शाखा अभियंता, सा .बां . उप विभागीय, खेड ८ 
श्री . एस . एम . शिंदे, शाखा अभियंता, लघु पाटबंधारे उप विभाग भरणे 
९९६००६१६६७. 


लाटवण 


फुरुस 


__ चिंचघर 


३३ शिवतर 

भडगांव 


खेड 
खवटी 


. . 
. . 


३६ 


कळंबणी बु . . . 


- 


३८ 


मोहाने 


. . 


- 


हेदली 
तिसंगी 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९ - १५, २०१४ / आश्विन १७ -२३, शके १९३६ 


४१ 
४२ 


४३ 


४४ 


४६ 


अ . क्र . 


(१ ) 


( ४ ) 
दहिवली . . श्री . सी . एन. भोसले, शाखा अभियंता , उप अभियंता , नातूवाडी प्रकल्प खेड ९ 
आंबवली श्री . बी . एस . देसाई, उप विभागीय अधिकारी, उप विभागीय अभियंता, ८ 

पाटबंधारे संशोधन . 

९४२३८२६३०५/ ९४२२९६७०८७ . 
राखीव 

श्री . जे . के . शिंदे, तालुका कृषी अधिकारी, खेड 
राखीव 

श्री . कांबळे, तालुका कृषी अधिकारी , मंडणगड 
राखीव 

श्री . जे . के . मेटकरी, सहा . अभियंता , उप विभागीय लघुसिंचन 

जलसंधारण, दापोली . 
राखीव 

श्री . जोकार डी . एम . सहा . अभियंता , उप विभागीय लघुसिंचन 

जलसंधारण, दापोली. 

मतदारसंघाचा क्रमांक व नाव : २६४ - गुहागर विधानसभा मतदारसंघ 
झोनचे नाव क्षेत्रिय अधिकाऱ्याचे नाव , हुद्दा व कार्यालय 

समाविष्ट मतदान 

केंद्रांची संख्या 
(२ ) 
वेलदुर 

श्री . भरत गेनबा चव्हाण, कृषी अधिकारी , पंचायत समिती , गुहागर 

८७८७३५२३२१ . 
गुहागर 

श्री . अभिजीत दिलीप गडदे , तालुका कृषी अधिकारी , 
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय , गुहागर . 

९४२२६२५६०० . 
पालेपेणे 

श्री . शिवाजी पांडुरंग पाचपुते, मंडळ कृषी अधिकारी , 
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय , गुहागर . 

७५८८६९६१०० . 
तळवली 

श्री . संतोष नारायण सावर्डेकर, सहा. अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम , 
उप विभाग , गुहागर . 

९४२२५९५६०२ . 
चिखली 

श्री . शिरीष शिवराम दांडेकर , सहा. अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , गुहागर , ९ 

९४२२३८२४२० . 
कटगिरी पाभरे श्री . शिरीषकुमार वसंतराव गायकवाड , शाखा अभियंता , 

ग्रामीण पाणीपुरवठा उप विभाग, गुहागर . 

९४०५०६६९४३ . 
शृंगारतळी . . श्री . व्हि . एस . साळवी, विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती कार्यालय, गुहागर १३ 

९४०५७०६५६६ . 
कोतळूक . . श्री . रविंद्र शिवाजी देशमुख , शाखा अभियंता, जि .प. बांधकाम 

उप विभाग, गुहागर . 
पालशेत 

श्री . संदिप निळाराम परदेशी, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था , 
रानवी, गुहागर. 

९७०२००१९२९ . 
अडूर 

श्री . रमेश किसनराव ढगे, शाखा अभियंता, जि . प. बांधकाम ( इमारती) १२ 
उप विभाग , गुहागर . 
९४२२६३३१९२ . 


३ 


४ 


११ 


७ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९ - १५, २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


(१ ) 
११ 


( २) 
हेदवी 


कडली 
बंदरवाडी 


भातगाव 
आबलोली . . 


१४ 


शिवणे 


वहाळ 


१७ 


खरशत 


खेरशेत 


. . 


आंबीटगाव . . 


( ३ ) 

___ (४ ) 
श्री . दिलीप शंकर साळवी , उप अभियंता , जि . प . बांधकाम ( इमारती ) 
उप विभाग , गुहागर. 
९९६०५०४२०६ . 
श्री . अशोक पुंडलीक नाईक , शाखा अभियंता, जि .प. बांधकाम ( इमारती ) १० 
उप विभाग , गुहागर . 
९४२२३९२०३० . 
श्री . डी . डी . इरनक , केंद्र प्रमुख , शिक्षण विभाग प.स . कार्यालय, गुहागर ७ 
श्री . संजय हरी कांबळे, तालुका सहकारी अधिकारी , सहकारी संस्था, ६ 
गुहागर . 
९४२२९६५५६२ . 
श्री . अनिल संगप्पा येणेगुरे , शाखा अभियंता, जि .प. बांधकाम ( इमारती ) 
उप विभाग, गुहागर . 
९४२११४३७७५ . 
श्री . एस . बी . खरात , कृषी अधिकारी , पंचायत समिती कार्यालय, चिपळूण ८ 
९४२२०५४४२५ . 
श्री . एम . सी . नार्वेकर , सहा. अभियंता , श्रेणी-२ , 
सार्वजनिक बांधकाम रोहयो, चिपळूण . 
९४२२३६४७६३ . 
श्री . एस . पी . सोहनी , उप अभियंता , महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण , चिपळूण ९ 
९४२२३७७०८१ . 
श्री . सुदरवडे नितेश प्रभाकर , उप अभियंता, उप विभाग विवया, अलोरे, ८ 
चिपळूण. 
९८२३२१०७५० . 
श्री . प्रकाश सिताराम भोसले , सहा . गटविकास अधिकारी , 
पंचायत समिती कार्यालय , चिपळूण . 
९४२११३४६८६ . 
श्री . आर. सी . कांबळे , शाखा अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग , चिपळूण ९ 
श्री . एन . एम . मेटकरी, शाखा अभियंता, संकीर्ण बांधकाम उप विभाग , १२ 
अलोरे , चिपळूण . 
९२७३८९१४५५ . 
श्री . नरेंद्र रामचंद्र मयेकर, शाखा अभियंता , राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १, ९ 
चिपळूण. 
९५९५०१३२१७. 
श्री . सय्यद एस . एम ., शाखा अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, चिपळूण १२ 
९७६५३६८००६ . 
श्री . जी . एस . शिंदे, शाखा अभियंता, खारभूमी विकास उप विभाग , ८ 
चिपळूण. 
९४२११४७६२६ . 
श्री . व्ही . डी . कदम , मंडळ कृषी अधिकारी , तालुका कृषी अधिकारी 
कार्यालय, खेड . 
९४२२४४४३७५ . 


पालवण 


२० 


देवखेरकी . . 


ओमळी 


कामथे 


२३ चिवेली 


२४ 


रामपूर 


२५ 


भोम 


२६ 


खोपी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९ - १५, २०१४ / आश्विन १७ -२३, शके १९३६ 


___ (१) 

२७ 


२८ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


(२) 

( ३ ) 
लवेल 

श्री . आर. व्ही . डंबाळ, उप विभागीय अधिकारी, नातूवाडी प्रकल्प उप विभाग , ८ 
क्र . ३, खेड . 

९४२३२८११८९ . 
शिव बुदुक . . . श्री . एस . एस . घुगे, सहा . अभियंता , जि . प . बांधकाम उप विभाग , खेड ८ 

९५४५२०५३३५ . 
मुसाड 

श्री . एस . ए. नित्सुरे , कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कार्यालय , ९ 
खेड . 

८७९३७१००१० . 
काडवली श्री . व्ही . पी . शिंदे, सहा. निबंधक , सहायक निबंधक कार्यालय , खेड ७ 

९४२३८२८१९६ . 
लोटे 

श्री . एम . एच . माने , शाखा अभियंता , नातूवाडी प्रकल्प , 
उप विभाग , क्रमांक १, खेड . 

९८९०९३२००१ / ९४२३०४९४४३ . 
बहिरवली . . श्री . पी . के . चिदंबरम , उप विभागीय अधिकारी , नातूवाडी प्रकल्प , 

उप विभाग, ( भरणे) . 

९४२२९६७०८७ . 
सवणस 

श्री . बी . ए . देसाई, उप विभागीय अधिकारी, लघु पाटबंधारे संशोधन , ८ 

उप विभाग , खेड ( भरणे ) 
नांदगाव 

श्री . अतकर, उप विभागीय अधिकारी, लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण विभाग, भरणे ९ 

९९२१०३३०६१ 
आंजणी 

श्री . डी . वाय . पवार, शाखा अभियंता, उप विभागीय अधिकारी, कार्यालय , 
सा . बां . उप विभाग, खेड . 

९४२२६३१७१६ . 
राखीव . . श्री . पी. ए. घाणेकर, कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, खेड . . 

मतदारसंघाचा क्रमांक व नाव : २६५ - चिपळूण विधानसभा मतदारसंघ 
झोनचे नाव क्षेत्रिय अधिकाऱ्याचे नाव , हुद्दा व कार्यालय 

समाविष्ट मतदान 

केंद्रांची संख्या 
(२ ) 

( ३) 
वालोपे . . श्री . व्ही . डी . शिंदे, कृषी अधिकारी, पंचायत समिती कार्यालय , चिपळूण ९ 

९४२३०४९०२५ . 
कळंबस्ते 

श्री . संजय पांडुरंग निकम , उप विभागीय अभियंता , 
लघुसिंचन उप विभाग , कापसाळ , चिपळूण . 

९८५०५२९७०१ . 
कालुस्ते . . श्री . जालींदर शामराव मोहिते, उप अभियंता, जि .प . बांधकाम उप विभाग, १० 

चिपळूण . 

९४२२३९२८४३ . 
गाने . . श्री . भानूदास आप्पा बालटे , उप कार्यकारी अभियंता, गुणनियंत्रण विभाग, ६ 

अलोरे , चिपळूण . 

९४२२४०११४५ . 
आकले 

श्री . रमेश लक्ष्मण कांदवडकर , शाखा अभियंता , जि . प. बांधकाम 
उप विभाग , चिपळूण . 
९८२२८९८५३० . 


३६ 


अ . क्र . 


( ४ ) 


(१) 
१ 


३ 


४ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९ - १५, २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


( १) 
६ 


( २) 
पिंपळी खुर्द . . 


८ 


७ 


खेर्डी 


. . 


११ 


चिंचघरी 


८ 


मुंढे तर्फे 
चिपळूण 
नागावे 


१० 


११ 


कोंडमळा . . . 


श्री . टी . एल . देसाई , शाखा अभियंता, कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापन 
९४२११४२०३७. 
श्री . आर . वाय . पवार , तालुका कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी 
कार्यालय , चिपळूण . 
९९२१७७३६६६ . 
श्री . सुनिल विश्राम गांगुर्डे, उप अभियंता, उभारणी विभाग , विवया, अलोरे 
८००७७१९०५८ . 
श्री . शंकर दिनकर भिसे , जि .प . बांधकाम उप विभाग , चिपळूण 
९८८१२००५०६ . 
श्री . दिपक गणपत सावर्डेकर, शाखा अभियंता, 
कार्यकारणी अभियंता उभारणी, उप विभाग क्र . १ 
९४२२८४४१०५ . 
श्री . एस . डी . जंगम , उप अभियंता , ग्रामीण पाणीपुरवठा पंचायत समिती 
चिपळूण. 
९४२३२९४७७४ . 
श्री . सुरेश दत्तुराम गवई , उप विभागीय अधिकारी , 
पाटबंधारे उप विभाग, चिपळूण . 
९८८१०७२०३२ . 
श्री . प्रकाश भिमराम कांबळे , उप कार्यकारी अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , चिपळूण . 
९४२२६६०६१३ . 
श्री . के . बी . भट, उप अभियंता , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामडंळ, 
चिपळूण . 
९२२६४२१३१४ . 
श्री . व्ही . बी . पोवार , उप अभियंता, विवया क्र . २, अलोरे , चिपळूण . 
८६०५५७८४८५. 


१२ 


हडकणी 


१३ 


असुर्डे 


१४ 


१० 


वडनाका 
चिपळूण. 


१५ 


१६ 


बहादूरशेख . . 
नाका 
चिपळूण. 
गोवळकोट . . 
चिपळूण. 
मुरादपूर . . 
चिपळूण. 
कळबुंशी . . 


१७ 


१८ 


श्री . एल . पी . तांबे , शाखा अभियंता, सा . बां . उप विभाग , चिपळूण 
९७६६२२०३५८ . 
श्री . विकास सदाशिव लाटे, निरीक्षक , वैद्यमापनशास्त्र , चिपळूण 
९९७५०६७८३३ . 
श्री . उडाणशिवे, डी . एस ., सहा . अभियंता, ग्रा . पा . पु., जि . प. उप विभाग , 
पं . स . संगमेश्वर . 
९८९००६४१६८ . 
श्री . संजय बाळासाहेब मुगळे, शाखा अभियंता , लघुपाटबधारे सर्वेक्षण 
उप विभाग ( स्था . स्तर ) देवरुख . 
९४२२०११०१४ . 


१९ 


माखजन 


. . 


२० 


आरवली 


श्री . अनिल आत्माराम जाधव , शाखा अभियंता , 
उप अभियंता गडगडी प्रकल्प , उप विभाग , देवरुख. 
८९७५८४१३७१ . 


भाग एक - अ- ( को .वि . पु.) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९ - १५, २०१४ / आश्विन १७ -२३, शके १९३६ 


(१ ) 
२१ 


(२) 
मुरडव 


२२ 


तुरळ 


२३ 


कडवई 


२४ 


धामणी 


. . 


फणसवणे 


२६ 


अणदेरी 


. . 


साखळकोंड . . 


( ४ ) 
श्री . कदम रमेश बापूसाहेब, सहायक अभियंता, म. रा. वि .वि . उप विभाग, ६ 
देवरुख . 
७८७५७६५३२६ . 
श्री . कुलकर्णी, जी . आर ., शाखा अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा , 
जि . प . पंचायत समिती, देवरुख . 
९४२३२९०३५२ . 
श्री . साळवी , बी . डी ., शाखा अभियंता, उप अभियंता , जि . प . बांधकाम , ११ 
उप विभाग , ग.पं . स . देवरुख 
९४२२९६५५१३ . 
श्री . व्ही . आर . कणसे , कृषी अधिकारी , पंचायत समिती देवरुख 
९६८९९८३७३६ . 
श्री . यु. के . घोरपडे, शाखा अभियंता, उप विभागीय 
अभियंता , नातूवाडी प्रकल्प आरवली, उप विभाग क्र . ४ 
७५८८२६४३०० . 
श्री . पी . वाय . भोसले , शाखा अभियंता, जि . पं . बांधकाम , 
पंचायत समिती, देवरुख . 
९४२२४१४७०० . 
श्री . प्रभाकर जयवंत सुपेकर , शिरस्तेदार , उप अधीक्षक , 
भूमी अभिलेख, देवरुख . 
९४२३२९३४४२ . 
श्री . एस . आर . माळाई, शाखा अभियंता, जि . पं . बांधकाम , 
उप विभाग देवरुख . 
९४२३२९३३६३ . 
श्री . अशोक आदगोंडा पाटील, उप अभियंता , शाखा अभियंता, 
जलविद्युत प्रकल्प उप विभाग- १ , देवरुख . 
९९२१५१६२०५ . 
श्री . शिरीष पांडुरंग मोरे, शाखा अभियंता, उप विभागीय राष्ट्रीय महामार्ग, ६ 
उप विभाग , साखरपा . 
९४२३९४५१३१ . 
श्री . हेमंत श्रीपत तांबे, कृषी अधिकारी , प. स . देवरुख . 
९४०३४६१६८८ . 
श्री . एस . ए. आयरेकर, शाखा अभियंता , ग्रामीण पाणीपुरवठा, 
जि .प . उप विभाग , पंचायत समिती, देवरुख . 
९८८१९८१९७३ . 
श्री . बी . जी . कदम, तालुका कृषी अधिकारी देवरुख . 
७५८८०६४९८५. 
श्री . विकास देसाई , शाखा अभियंता, सा . बां . उप विभाग, देवरुख . 
९४२२६३१३६६ . 
श्री . प्रकाश दत्तात्रय चव्हाण, उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
संगमेश्वर ( देवरुख ) 
९४२११८९६११ . 


२८ 


शिवणे 


२९ 


मुचरी 


३० 


सोनवडे 


. . 


३१ 


ताम्हाणे 


. . 


३२ 


कोंडकदमराव 


साडवली 


देवरुख 


३५ 


हरपुडे 


. . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९ - १५, २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


(१ ) 


( २ ) 


३६ 


मारळ 


. . 


३७ मुरादपूर 
३८ राखीव 
३९ राखीव 

राखीव 


___ ( ३ ) 
श्री . के . एस . चव्हाण, शाखा अभियंता , सा . बां . उप विभाग, देवरुख 
९४२०३६३४६९ . 
श्री . पी . व्ही . भारती, शाखा अभियंता, सा . बां . उप विभाग , देवरुख 
९४२३८७५८८० . 
श्री . व्ही . व्ही . ढेरे, उप अभियंता, सा . बां . उप विभाग , चिपळूण 
श्री . डी . एम . देसाई, सहा. अधिकारी, श्रेणी-२, चिपळूण 
श्री . आर . एम . पवार , शाखा अभियंता, रोजगार हमी योजना, 
सा . बां . चिपळूण 


. . 


मतदारसंघाचा क्रमांक व नाव : २६६ - रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघ 


अ .क्र . 


झोनचे नाव 


(२ ) 


( ४ ) 


(१) 
१ 


जयगड 


. . 


वाटद 


U 


चाफे 


मालगुंड 


निवेंडी 


खालगाव 


n 


क्षेत्रिय अधिकाऱ्याचे नाव, हुद्दा व कार्यालय 

समाविष्ट मतदान 

केंद्रांची संख्या 
( ३) 
श्री . गुरव , सहा . कामगार आयुक्त , रत्नागिरी 

१० 
२३३१०९ . 
श्री . सी . पी . पाटील, उप अभियंता, जि . प . बांधकाम विभाग , रत्नागिरी १० 
९४२३८५६९९६ . 
श्री . राजेंद्र महाजन, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी १० 
९४२११२६९३३/ २२३५४२ . 
श्री . आर. एच . पांडे, कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प , बांधकाम विभाग,११ 
रत्नागिरी . 
९४२२४१९७५० . 
श्री . महाडीक , उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख, रत्नागिरी 

११ 
९६७३७२३५५८ / ९९६०५७७४४५ . 
श्री . न्या . ना . पदमाळे , कार्यकारी अभियंता, दक्षिण खारभूमी विकास विभाग, १० 
कुवारबांव , रत्नागिरी . 
९७६३१४४०११/ २२८४०५/ २२८३०४ . 
श्री . एस . जी . पत्की, उप अभियंता, जि .प. ग्रा . पा . पु., उप विभाग रत्नागिरी १० 
९३७१००६८९५/ २२०८३९ . 
श्री . बी . के . पाटील , सहा. निबंधक , जिल्हा उपनिबंधक , सह . संस्था यांचे १० 
कार्यालय , रत्नागिरी . 
९७६५३१५९९५ . 
श्री . आरीफ शहा, उप विभागीय , कृषी अधिकारी, रत्नागिरी 
९४२२५०८०८६ . 
श्री . व्ही . सी . गवंडे, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, 
सा . बां . ( उत्तर ), विभाग रत्नागिरी २२३५०५ . 
श्री . एन . एम . शेख, जनरल मॅनेजर , जिल्हा उद्योग केंद्र, रत्नागिरी 
२२२२५४/ २२४८२९ / ८६५२३२२७८५/ ९९६७३३७०३८ . 
श्री . एन . व्ही . भादुले , मत्स्यव्यवसाय अधिकारी, रत्नागिरी . 
२३३७२६/ ९४२३५४२९५४ . 


कोतवडे 


बसणी 


९ 


मजगाव 


. . 


१० 


करबुडे 


११ 


मिरजोळे 


. . 


१२ 


खेडशी 


. . 


भाग एक - अ -( को . वि . पु .) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९- १५ , २०१४ / आश्विन १७- २३, शके १९३६ 


( १) (२) 
१३ निवळी 


१४ शिरगाव 


१५ 


नाचणे 


. . 


का 


र . न . प . १ 


. . 


र . न . प . २ 


. 


१९ 


र .न .प . ३ 


. . 


२० 


र.न . प. ४ 


. . 


१ 


र . न . प . ५ 


. . 


श्री . उमेश रामचंद्र बापट, उपकार्य अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग , रत्नागिरी ९ 
२२२२३७/ ९८५०५२३९२३ . 
श्री . एस . पी . हातीस्कर , उप अभियंता, उप विभागीय अधिकारी, १२ 
सा . बां . उप विभाग क्र . २ , रत्नागिरी 
२२२३४४ / ९४०५६७७९८३ . 
श्री . आर . एस . घुले, कार्यकारी अभियंता, जि .प . बांधकाम विभाग, रत्नागिरी ९ 
२२२२४२/ ९४२२५३६८९७ . 
श्री . ए. एस . बने , सहा . आयुक्त समाजकल्याण, रत्नागिरी . 
९४०३५८४३०४ . 
श्री . एस . जी . पवार , रोजगार व स्वयंरोजगार अधिकारी, रत्नागिरी . 
९८२०४५२२६४/ २२१४७८ . 
श्री . पर्शराम करावडे, कार्यकारी अभियंता , एमआयडीसी, रत्नागिरी 
२२८६३० /८१०८११९१६६ . 
श्री . एल . टी . भिंगारदिवे, उप प्रादेशिक अधिकारी , महाराष्ट्र प्रदुषण 
नियंत्रण मंडळ, रत्नागिरी . 
२२०८१३ / ९८६९६२९३९९ . 
श्री . बी . एस . चौगुले, उप कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण १३ 
बांधकाम विभाग , रत्नागिरी . 
९५२७७१८७४०/ २२२५१८ / २७१२७७ . 
श्रीमती विणा पुजारी, उप अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम, रत्नागिरी ११ 
२२२९२६ . 
श्री . शिरीष पांडुरंग मोरे, शाखा अभियंता , उप अभियंता , राष्ट्रीय महामार्ग , ११ 
रत्नागिरी दक्षिण उप विभाग , साखरपा -पाली . 
श्री . बी . एन . व्यास, उप अभियंता , महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
नागरी व ग्रामीण योजना, रत्नागिरी 
२२८२९६/ ८०८७२५१५२३ . 
श्री . सी . एस . गायकवाड, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी कार्यालय , ११ 
रत्नागिरी . 
२२२४९१/९४२२४८११५६ . 
श्री . एस . डी . लोंढे, उप कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे उप विभाग , १० 
कुवारबांव, रत्नागिरी . 
९४२३३०१८३६ . 
श्री . डी . डी . साखरे, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, रत्नागिरी ८ 
९४२२६९३८६६ . 
श्री . पी . एन . देशमुख, कृषी विकास अधिकारी, जि . प . रत्नागिरी 
२२३०६८ / ९८२२८५०८८२६ . 
श्री . ए. एस. देवगडे, कार्यकारी अभियंता, जि .प. बांधकाम , चिपळूण, १० 
रत्नागिरी. 
८०९७६०९३९० . 


हातखंबा 


. . 


२३ 


पाली 


११ 


२४ 


सोमेश्वर 


. . 


हरचिरी 


चिरा 


भाटये 


चांदोर 


२८ 


गोळप 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९ - १५, २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


( १) 


२९ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३६ 


(२) 

( ३ ) 
गावडे आंबेरे . . श्री . प्रकाश दत्तात्रय नाईक , उप कार्यकारी अभियंता, दक्षिण रत्नागिरी १० 

खारभूमी विकास , रत्नागिरी . 

९४२३८१८२२४ . 
पूर्णगड श्री . शिवाजी ज्ञानू साळूखे, उप अभियंता , बांधकाम , जि .प. रत्नागिरी १० 

९८८१०२९३४५ . 
मेढे तर्फे . . श्री . तुकाराम लक्ष्मण धातकर, शाखा अभियंता, उप विभागीय अधिकारी , ९ 
फुणगुस 

जल विद्युत प्रकल्प अन्वेषण, उप विभाग - १ ई, देवरुख. 

९४२३८७४८१६ . 
वांद्री 

श्री . सईद अब्दुल करीम हुन्नेरकर , शाखा अभियंता, राज्य महामार्ग, १० 
उप विभाग , साखरपा . 

९४२२५८४८२४ / ०२३५४ - २४८२२८ 
कुरधुंडा . . 

श्री . नितीन विलास बहिरशेख , उप विभागीय अधिकारी , जलविद्युत प्रकल्प ७ 
अन्वेषण, उप विभाग - १, ई- देवरुख . 

९५६१०८२१३९ . 
नावडी 

श्री . जे . एन . पाटील , उप अभियंता, जि . प. पाणीपुरवठा, उप विभाग , ७ 
प . स . देवरुख . 

८८८८८६५४७० . 
राखीव 

श्री . जावडेकर , प्रकल्प संचालक , नगरपालिका प्रशासन 
राखीव 

श्री . बोबडे, कार्यकारी अभियंता , 

सार्वजनिक बांधकाम ( उत्तर ) विभाग , रत्नागिरी 
राखीव . . . . श्री . अविनाश दामले , उप अभियंता, संकल्प चित्र जि .प . बांधकाम विभाग , . . 

रत्नागिरी . 

९४२३८७१६६१ / २२२२४२ . 
राखीव 

श्री . नितीन तारळकर, जिल्हा क्रिडा अधिकारी, रत्नागिरी 

२२३०२६/ ९८२२५५०७४९ . 
राखीव . . . श्री . गोलांगे, क . भूवैज्ञानिक , भूजल सर्वेक्षण व क्षेत्रविकास रत्नागिरी 

२२२६७१ / ७७९८१२८३७५ 

मतदारसंघाचा क्रमांक व नाव : २६७ - राजापूर विधानसभा मतदारसंघ 
झोनचे नाव क्षेत्रिय अधिकाऱ्याचे नाव , हुद्दा व कार्यालय 

समाविष्ट मतदान 

केंद्रांची संख्या 
( २) ( ३ ) 

( ४ ) 
देवळे 

श्री . एस . एस . कांबळे, उप अभियंता, जि . प . देवरुख , 

८८०५११७२०० . 
दाभोळे . . श्री . निलेश भदाणे, मंडळ अधिकारी कृषी, लांजा 

९४०५९५७०७८ . 
कोंडगाव . . श्री . रावसाहेब शंकर चौगुले, सहा. अभियंता, वॉटर इलेक्ट्रीसीटी 

प्रकल्प, देवरुख . 
९४२११३६६३२ , ०२३५४- २४२११९ . 


३७ 


३८ 


३९ 


अ . क्र . 


(१) 
१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९- १५ , २०१४ / आश्विन १७- २३, शके १९३६ 


( १) 


(२ ) 


४ 


माचाळ 


. . . 


५ 


रिगंणे 


भांबेड 


शिपोशी 


तळवडे 


पुनस 


१० 


खानवली . . 


साटवली 


१२ 


लांजा 


श्री . एस . एस . राजाध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता, खारभूमी विकास उप विभाग, १ 
लांजा . 
९०२८७८०४०६. 
श्री . एम . व्ही . लाटकर , तालुका कृषी अधिकारी , लांजा , 
९४०४९४४३९७, ०२३५१ -२३००३९ . 
श्री . पी . ए . पटनाईक , लागवड अधिकारी , सामाजिक वनिकरण , लांजा १६ 
९४२०४६८९८५. 
श्री . एस . एल . यादव , उप अधिक्षक , भूमी अभिलेख , लांजा 
९९२३८९७४३६, ०२३५१ - २३०१६८ . 
श्री . महेश चव्हाण , सहा. अभियंता, श्रेणी- १ , जलसपंदा, उप विभाग- १ , 
लांजा . 
९४०४६५९६०० , ०२३५१- २३०५८९ . 
श्री . पी. जे. सुर्वे, उप अभियंता , ग्रामीण पाणीपुरवठा, राजापूर 
९०२८७२९९७९ . 
श्री . एस . पी . गरुड , खारभूमी विकास उप विभाग, लांजा 
९५४५५१८०५१, ०२३५१ - २३०००३ . 
श्री . एस . आर. लाडे, शाखा अभियंता, लघुसिंचन जलसिंचन , जलसंधारण ११ 
उप विभाग , लांजा . 
श्री . एस . ए. लोले, उप विभागीय अभियंता, लघुसिंचन जलसिंचन १५ 
जलसंधारण, उप विभाग , लांजा . 
९४२३२८६०८७ , ०२३५१ - २३०३७४ , 
श्री . आर . एस . नाईक , शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , लांजा ११ 
९४०४९१५५९४ , ०२३५१ - २३००६४ . 
श्री . पी . बी . बिर्जे, लागवड अधिकारी, सामाजिक वनीकरण , राजापूर १० 
९४२३०५३८५७ . 
श्री . एन . एम . वाघाटे, सहा . गटविकास अधिकारी, राजापूर 
९४२२६२६९४६ . 
श्री . शंकर मेश्राम , शाखा अभियंता, जि . प. बांधकाम उपविभाग , राजापूर 
९४२३२९२६२३ , ०२३५३ - २२२२२७. 
श्री . कुलकर्णी राजन पांडुरंग , शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम , १० 
उप विभाग , राजापूर . 
९४२११४१४६७ 
श्री . के . आर . धुलाप , सहा . अभियंता, सहकारी संस्था, राजापूर 
९४२३०५३७४८ . 
श्री . पी . ए. ढाले, गट शिक्षण अधिकारी , राजापूर 
९५०३८३४४८८ . 
श्री . एन . एम . पाटील, शाखा अभियंता, सा . बां . उप विभाग , राजापूर 
९८९०५२२०६७. 


१३ 


निवसर 


ताम्हाणे 


पाचल 


तळवडे 


१७ 


सागवे 


१८ 


जैतापूर 


. . 


देवाचे गाठणे . . 


२० 


कशेळी 


. . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९ - १५, २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


(१ ) 


( २) 


( ४) 
१० 


२१ 


भालावली . . 


२२ 
२३ 


नाटे 
केळवली 


११ 
८ 


. . 


जुवाटी 


२५ 


विल्ये 


२६ 


दसुर 


११ 


२७ 


वाटुळ 


. . 


११ 


(३ ) 
श्री . आर . ए. पाटील, शाखा अभियंता , जि .प . बांधकाम उप विभाग , 
राजापूर . 
९४२२०५३९३९ , ०२३५३ - २२२२२७ . 
श्री . आर . आर . रोकडे, उप अभियंता, जि .प . बांधकाम विभाग, राजापूर . 
श्री . लाथाड, आर . एल., शाखा अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग , 
राजापूर . 
९७६५६५५३२९ . 
श्री . डी . एस . कांबळे, शाखा अभियंता, जि . प . बांधकाम , उप विभाग, 
राजापूर . 
९४२३२९३३९१ . 
श्री . उपाध्ये व्ही . सी ., शाखा अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग , 
राजापूर . 
९४०५६८९८१५ . 
श्री . एस . एस . शिवपुरे, शाखा अभियंता, जि .प . बांधकाम , उप विभाग , 
राजापूर . 
९४२२४३१०३९ / ३४ 
श्री . एस . टी . सालमाखे, शाखा अभियंता , जि .प . बांधकाम उप विभाग , 
राजापूर . 
९४२३३७३९७३ . 
श्री . बी . सी . वाळके , कृषी अधिकारी, राजापूर . 
९४०५९१४३०६ . 
श्री . एम . एम . मडकईकर , सहा. अभियंता , सा . बा . बांधकाम विभाग, 
लांजा. 
९४२२६३३९०१ . 
श्री . मेश्राम चंद्रमानी अतुंजी, तालुका कृषी अधिकारी, राजापूर 
९४२२४४०७८५ . 
श्री . साळवी दिलीपकुमार शांताराम , शाखा अभियंता , सा . बा . 
विभाग , राजापूर . 
९७६६५४३४२१ . 
श्री . पी . बी . दामले, शाखा अभियंता, जि . प . बांधकाम विभाग, 
लांजा . 
९४२२४३०४४१ . 
श्री . रमेश बच्चाराम साकटे , कृषी अधिकारी , पंचायत समिती, राजापूर 
९५०३८१६५९८ . 
श्री . ए . ए. चव्हाण, प्राचार्य आयटीआय , राजापूर . 
श्री . कांबळे , श्रीकांत नाना, कृषी अधिकारी , पंचायत समिती, लांजा . 
९४२३२९३३९१ . 


रायपाटण 


ओणी 


कोंडे तर्फे 
सौंदळ 


. . 


फुफरे 


३२ 


कोदवली . . 


३३ 


राजापूर 


. . .. 


११ 


U 


३५ 


राखीव 
राखीव 


. . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ . 


राधाकृष्णन बी .. 
जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


